RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५, अंक ५१ ] 


गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १ ९ -२५ , २०१९ / अग्र . २८ - पौष ४ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे २७, किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ प्रशा/ ७३६२/ २०१९.- श्रीमती एस . आर . बर्गे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल यांची दिनांक २ डिसेंबर २०१९ 
ते ४ डिसेंबर २०१ ९ , अशी एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक १ डिसेंबर २०१ ९ रोजीच्या का . वे. पासून 

ते दिनांक ४ डिसेंबर २०१ ९ 
रोजीच्या का . वे. पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्रीमती एस. आर . बर्गे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर , त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्रीमती एस. आर. बर्गे, ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या. 

श्रीमती एस . आर . बर्गे, ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे. 
दिनांक १ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या का . वे. पासून ते दिनांक २ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत त्यांचेन्यायालयाचा रिमांडचा 
कार्यभार श्री . के. के. घुले , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , पनवेल यांजकडे राहिल . 

दिनांक २ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या का . वे. पासून ते दिनांक ४ डिसेंबर २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत त्यांचेन्यायालयाचा कार्यभार 
श्रीमती. एस. एस. पानसरे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल , यांजकडे राहिल . 


अ . सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


अलिबाग , 
दिनांक २ ९ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


, 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९ -२५ , २०१९ / अग्र. २८ -पौष ४, शके १९ ४१ 

नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण संचालनालय , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


आदेश 


. 


११ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

क्रमांक वियो. खोपोली / कलम १२७( २)/आ.क्र . ६/ टीपीव्ही-३/ ५९ ३४ . -ज्याअर्थी, खोपोली शहराची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ३७) (यापुढे “ उक्त अधिनियम असे संबोधिलेले 
आहे ) चे कलम ३१( १) अन्वये शासन नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१७ ९९ / ३०७ / प्र.क्र . १२५ / ९९ / नवि -१२, दिनांक 
३१ मार्च २००३ अन्वये भागशः मंजूर झाली असून वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक 
टीपीएस-१७९९ / ३०७/ प्र.क्र . १२५ / ९९ / नवि -१२, दिनांक २९ ऑक्टोबर २००४ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १ डिसेंबर २००४ पासून 
अंमलात आली आहे ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधिलेली) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये आ.क्र . ६ क्षेत्र ३७६०० चौ.मी. ( ३.७६ हे .) जागा " प्रादेशिक परिवहन कार्यालय 
प्रयोजनासाठी आरक्षित असून त्याचे समुचित प्राधिकरण प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आहेत (यापुढे “ उक्त समुचित प्राधिकरण असे 
संबोधिलेले ) 


या 


" 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये, एकूण आरक्षणापैकी सोबतच्या परिशिष्टामध्ये वर्णन केलेली मौजे ताकई येथील स.नं. २५, हि . नं . 
५ (सिसनं . १४१६ ) क्षेत्र ०.२९ २ हे., स . नं . २५, हि . नं . ४ (सिसनं . १४१७ ) क्षेत्र ०.१३ हे. स.नं. २४ (सिसनं . १४१८ ) क्षेत्र १.५१ हे. याप्रमाणे क्षेत्र 
१.९ ३२ हे. जागा ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधलेली) आ.क्र . ६– “ प्रादेशिक परिवहन कार्यालय ” करीता (यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे 
संबोधिलेले ) आरक्षित होती 


आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त जागा उक्त विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० वर्षाच्या कालावधीत 
संपादीत केलेली नसल्याने उक्त जागेच्या मालकांनी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ नुसार , उक्त समुचित प्राधिकरणावर दि . निरंक रोजी सूचना 
बजावून उक्त जागा उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहित मुदतीत संपादन करण्याबाबत कळविले होते व सदर सूचना उक्त समुचित प्राधिकरणास दिनांक 
७ ऑगस्ट २०१३ रोजी प्राप्त झाली होती 


.. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७( १) अन्वये सूचना बजावल्यानंतरही, उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहित कालावधीत उक्त 
जागा संपादन केलेली नाही अथवा ती संपादन करण्यासंबंधीची महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम १२६( ४ ) सह 
सन २०१३ चा सुधारीत भूसंपादन अधिनियमाच्या कलम १९ नुसारची भूसंपादनाची अधिसूचना विहित मुदतीत प्रसिद्ध केली नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या मालकांनी मा . उच्च न्यायालय, मुंबईमध्ये दाखल केलेल्या याचिका क्रमांक १८३४/२०१६ मध्ये दिनांक 
१२ सप्टेंबर २०१७ रोजी उक्त विकास योजनेतील उक्त जागेवरील आरक्षण कलम १२७ मधील तरतुदीनुसार व्यपगत झाले असल्याचानिर्णय दिलेला 


~ 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त न्यायालयीन याचिका क्रमांक १८३४/२०१६ मध्ये दिनांक १२ सप्टेंबर २०१७ रोजी झालेल्या निर्णयानुसार शासनाने पत्र 
क्रमांक टीपीएस-१२१७/ ३१८ ९ / १७/ नवि -१२, दिनांक १२ मार्च २०१८ नुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७( २) अन्वये विकास योजनेमधून 
आरक्षण वगळण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे संचालनालयास कळविले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्रमांक टीपीव्ही १८१३ / ३२११/ प्र.क्र . ५०८ / नवि -१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ 
अन्वये उक्त अधिनियमाचे कलम १५१( १) नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १२७( २) अंतर्गत तरतुदीनुसारचे शासनाचे अधिकार संचालक , 
नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांना प्रत्यायोजित करण्यात आले आहेत. 

त्याअर्थी, संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या अधिकारात मी उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२७( २) नुसार , उक्त विकास योजनेमध्ये “ प्रादेशिक परिवहन कार्यालय ” हे आरक्षण भागशः क्षेत्रासाठी म्हणजेच उक्त जागेपुरते ( खालील 
परिशिष्टात विस्तृतपणे नमूद केल्याप्रमाणे) व्यपगत झाल्याचे व अशा प्रकारे मुक्त झालेली जागा विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भूवापराप्रमाणे 
जमिनमालकास विकासाकरीता उपलब्ध होईल , असे आदेश याद्वारे पारीत करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५ , २०१९ / अग्र. २८ -पौष ४, शके १९ ४१ 


३ 


परिशिष्ट 


अनुक्रमांक 


मौजे तालुका व 


स . नं . 


नोटीसखालील जागेचे क्षेत्र 


उक्त विकास 


जिल्हा 


( हे . आर . ) 


योजनेतील आरक्षण 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


मौजे ताकई, 


१.९ ३२ हे . 


आ . क्र . ६ “ प्रादेशिक 
परिवहन कार्यालय " 


. 


ता . खालापूर , 
जि . रायगड , 


स . नं . २५, हि . नं . ५ (सिसनं . १४१६ ) 
क्षेत्र ०.२९ २ हे., स. नं . २५ , हि . नं . ४ 

(सिसनं . १४१७) क्षेत्र ०.१३ हे . स . 
नं . २४ (सिसनं . १४१८ ) क्षेत्र १.५१ हे. 


खोपोली 


नगर परिषद हद्द 


एकूण 


१.९ ३२ हे . 


२. उक्त आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी, खोपोली नगरपरिषद यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन 
वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ १ महिन्यापर्यंत ठेवण्यात येत आहे . 

३. सदर आदेश संचालनालयाच्या www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरदेखील प्रसिद्ध करण्यात यावे. 


पुणे , 
दिनांक ४ डिसेंबर २०१ ९ . 


नो . र. शेन्डे , 
संचालक, नगररचना, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


भाग एक ( को.वि.पु .) - १ अ 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९-२५, २०१९ / अग्र. २८- पौष ४ , शके १९ ४१ 


DIRECTORATE OF TOWN PLANNING AND VALUATION 

MAHARASHTRA STATE , PUNE 


Order 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 


No. D. P. Khopoli /Sec 127 ( 2 )/site No. 6 / TPV - III/ 5934. — Whereas, the revised Development 
Plan of Khopoli has been sanctioned partly by Government in Urban Development Department 
vide Notification No. TPS - 1799 /307 /CR 125 /99/UD - 12 , dated the 31st March 2003 and the 
Development Plan of excluded part has been sanctioned by Government in Urban Development 
Department vide Notification No. TPS - 1799/ 307 /CR 125 / 99/UD - 12 , dated the 29th October 2004 
(hereinafter referred to as “ the said Development Plan ” ) under section 31 ( 1) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred 
to as “ the said Act ” ) and the same has come into force with effect from 1st December 2004 ; 

And whereas, in the said Development Plan , land admeasuring about 37600 sqm . (3.76 Ha.) 
is reserved for the purpose of “ Regional Transport Office ” and Appropriate Authority for 
development of said reservation is Regional Transport Office (hereinafter referred as “ the said 
Appropriate Authority " ) ; 

And whereas, in the said Development Plan , out of total land under reservation the land of 
village Takai bearing S. No. 25 , Hissa No. 5 (CTS No. 1416 ) area admeasuring 0.292 Ha., S.No. 25 , 
Hissa No. 4 (CTS No. 1417) area admeasuring 0.13 Ha., S. No. 24 , (CTS No. 1418 ) area admeasuring 
1.51Ha., accordingly 1.932 Ha. land (hereinafter referred to as “ the said Land ” ) (more particularly 
described in the schedule appended hereto), is reserved for Site No. 6 “ Regional Transport 
Office ” (hereinafter referred to as “ the said Reservation ” ) . 


And whereas , the said Land has not been acquired by the said Appropritate Authority within 
10 years from the date on which the said Development Plan come into force , the owner of the said 
Land has served a notice dated nil which is received by R.T.O. on 7th August 2013 under section 
127 of the said Act , on the said Appropriate Authority informing to acquire the said land within 
stipulated period . 

And whereas , even after service of the such notice as aforesaid the said Appropriate Authority 
has not acquired the said land within the stipulated period nor published acquisition notification 
as required under section 126 ( 4 ) of the said Act and section 19 of revised land acquisition Act of 
2013 . 

And whereas , the Hon ble High Court of Judicature at Bombay, in Writ Petition No. 1834 / 
2016 filed by the Owner of the said land , vide its order dated 12th September 2017 held that the 
Development Plan Reservation on the said land stand lapsed ; 

And whereas, according to Writ Petition No. 1834/2016 , its order dated the 12th September 
2017 , the Government in Urban Development Department communicated to the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune to delete reservation of the said Development Plan as per 
section 127 ( 2 ) of the said Act ; 

And whereas, Government in Urban Development Department under Section 151( 1) of the 
said Act vide its notification No. TPS- 1813 /3211/(CR 508 /UD 13 , dated the 1st December 2016 has 
delegated its power to issue order under section 127 ( 2 ) of the said Act to the Director of Town 
Planning , Maharashtra State, Pune . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९ -२५ , २०१९ / अग्र. २८ - पौष ४, शके १९ ४१ 


4 


Now therefore , in exercise of the powers delegated to him the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune , hereby issue orders under sub -section-( 2 ) of section 127 of the said Act, 
that the said reservation viz , " Regional Transport Office " in the said Development Plan for part 
area i.e. on the said land ( as specified in the schedule herein below ) has been lapsed and the said 
land shall become available to the owners for the purpose of Development as otherwise 
permissible in the case of adjacent land under the said Development Plan . 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Mauje , Tal. Dist. 


S. No. 


Area of the 


Reservations 


Land in the of Development 


notice 


Plan 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


1 


S. No. 25 , Hissa No.5 


1.932 Ha . 


Site No. 6 


Village Takai, 
Tal. Khalapur, 
Dist. Raigad , 
Khopoli 
Municipal 
Council limit . 


(CTS No.1416 ) area 0.292 
Ha., S. No. 25 , Hissa No. 4 
(CTS No. 1417 ) area 0.13 
Ha., S. No. 24 , (CTS No. 


" Regional 
Transport 
Office " 


> 


> 


1418 ) area 1.51 Ha. 


Total 


1.932 Ha. 


2. A copy of the part plan showing the area which is lapsed from the said reservation , is 
available in the office of the Chief Officer, Khopoli , Municipal Council during office hours on all 
working days for inspection of public upto one month . 

3. This order shall also be published on the Directorate s official website 
www.dtp.maharashtra.gov.in . 


N. R. SHENDE , 
Director of Town Planning, 


Pune , 


dated the 4th December 2019 . 


Maharashtra State , Pune. 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९-२५ , २०१ ९ / अग्र. २८- पौष ४, शके १९ ४१ 
BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE (OPERATIONS), AND EXECUTIVE 

MEGISTRATE GREATER MUMBAI 


Order 
No. CP /XI/(6 )/L.W./702 ( 13 )/2019.—Whereas, I consider it necessary for the preservation of 
public peace and public safety in Brihan Mumbai. I, Pranaya Ashok , Deputy Commissioner of 
Police , Operations ), Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me under 
sub - section ( 1 ) and ( 2 ) of section 37 read with sub - section (6 ) of section 2 and sub - section ( 2 ) 
of section 10 of the Maharashtra Police Act, (Mah . XXII of 1951) do hereby prohibit the 
following acts throughout Brihan Mumbai for the period from 00-01 hours of 15th December 
2019 to 24-00 hours on 13th January 2020 . 

1. (a ) The carrying of arms, cudgels , swords , spears, bludgeons , unlicensed gun , knives , 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harm 
(violence ). Save for such firearms where license has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority . 

(6 ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 
(c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments 

or means of casting or impelling missile . 
( d ) The exhibition of persons or corpses or figures or effigies thereof. 
(e ) The public utterance of cries, singing of songs , playing of music. 

(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic , representations and the 
preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols , placards or any other object 
or thing which may in the opinion of any police officer posted in Brihan Mumbai City Police 
offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the 
State . 

2. If any persons goes armed with such article or carries any corrosive substance or explosive 
or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive 
substance or explosive or missile shall be liable to be seized from him by any police officer and 
the article corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State 
Government. 

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government Undertaking required by his superiors or by the nature ofhis duties, 
to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc. employed on watch - n -ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 3 Y , feet. 
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned . 

(a ) Any investigation or legal proceedings may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed , as if this order had not expired . 

6. I further direct that this order shall be published and promulgated in Brihan Mumbai by 
affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through 
loudspeakers or megaphones , as well as publishing through media of whatever from available. 

Given under my hand and Seal on 10th December 2019 . 


PRANAYA ASHOK , 
Dy. Commissioner of Police (Operations ), 

and Executive Magistrate , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५ , २०१९ / अग्र. २८ - पौष ४, शके १९ ४१ 
अपर पोलीस आयुक्त , 

वाहतूक , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक ७२० / अ.पो.आ. / वाहतूक / का . अधि./ २०१९.- असे निदर्शनास आले आहे की , एल . बी . एस. रोड वरील मेट्रो मॉल, आर मॉल, 
निर्मल लाईफ स्टाईल मॉल तसेच मुलुंड - गोरेगाव लिंक रोड अंतगर्त येणाऱ्या डी मार्ट मॉल समोर असलेल्या रोडवर /रस्त्यावर नागरिक आपली 
वाहने पार्क करून ठेवतात परिणामी एल . बी . एस . मार्गावर तसेच त्यास जोडणाऱ्या इतर मार्गिकेवर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत आहे . 

आदेश 
क्रमांक २५६/ अपोआ/ वा / कायमस्वरूपी / अधिसूचना/ १९ . यास्तव , वाहतूक सुरळीत चालण्यासाठी आणि सर्वसामान्य जनतेस होणारी 
गैरसोय टाळण्यासाठी व तसे निर्देश देण्यासाठी मी , प्रविण पडवळ, भा.पो.से., अपर पोलीस आयुक्त , वाहतूक , मुंबई, मोटार वाहन अधिनियम , 
१ ९ ८८ यांचे कलम ११५ (कलम नं . ५ ९, १९ ८८ ) आणि शासकीय अधिसूचना क्रमांक एम . व्ही . ए./ ०५८ ९ / सी . आर . १०६१ / टी.आर. ए. २, 
दिनांक १९ जुलै १ ९९ ० पी . ६६८ , सुधारित अधिसूचना क्रमांक . एम. व्ही . ए . ००१९ ६ / ८७१/ सी.आर . ३७ / टी.आर.ए.२ ,दिनांक २७ सप्टेंबर 
१ ९९ ६, एम.जी.जी. IV - A १ ९९ ६ ई.एक्स.पी. ३०७ यानुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून, खालील नमूद मार्गावर 
असलेल्या १०० मीटर अंतरामध्ये येणाऱ्या मार्गावरील अनधिकृतपणे होणाऱ्या वाहनांना कायमस्वरूपी “ नो -पार्किंग ” करण्यास मनाई करण्याबाबतचे 
आदेश देत आहे. 


. 


अनुक्रमांक 


रस्त्याचे नाव 


कोठून कोठपर्यंत 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


मंगतराम जंक्शन 


कपूर चौक 


२ 


बाळ राजेश्वर सिग्नल 


महाराणा प्रताप चौक 


लाल बहादूर शास्त्री मार्ग वरील मेट्रो मॉल 
भांडूप पश्चिम समोर (रस्त्याच्या दुतर्फा 
१०० मीटर अंतरापर्यंत ). 
लाल बहादूर शास्त्री मार्ग वरील आर मॉल 
मुलुंड पश्चिम समोर (रस्त्याच्या दुतर्फा 
१०० मीटर अंतरापर्यंत ). 
लाल बहादूर शास्त्री मार्ग वरील निर्मल लाईफ 
स्टाईल , मुलुंड पश्चिम समोर (रस्त्याच्या 
दुतर्फा १०० मीटर अंतरापर्यंत ). 
मुलुंड- गोरेगाव लिंक रोड वरील डी मार्ट 
मॉल मुलुंड पश्चिम समोर (रस्त्याच्या दुतर्फा 
१०० मीटर अंतरापर्यंत ). 


३ 


एअरटेल गॅलेरी सिग्नल चौक 


इलेक्ट्रीक डी.पी.क्र . 
BDPW- 0901 


४ 


डी मार्ट गेट नं . ०२ 


डी मार्ट गेट नं . ०१ 


नमूद मार्गावर दिनांक ३ डिसेंबर २०१ ९ रोजी पासून २४ तास सर्व प्रकारची वाहने ( अत्यावश्यक सेवेकरिता असलेली वाहने वगळून ) पार्क 
करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३ डिसेंबर २०१९ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


प्रविण पडवळ ( भा.पो.से.), 
अपर पोलीस 

आयुक्त ( वाहतूक ), 
वरळी, मुंबई . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९-२५, २०१९ / अग्र. २८- पौष ४ , शके १९ ४१ 


BY THE ADDITIONAL COMMISSIONER OF POLICE MUMBAI 


NOTIFICATION 


No. 720 /Addl. C.P./Traffic/Perm . Notif/ 2019.— In Order to Prevent Traffic problems and 
inconvenience , I, Shri Pravinkumar Padwal, IPS, Additional Commissioner of Police , Traffic , 
Mumbai in exercise of the Powers conferred upon section 115 of Motor Vehicle Act, 1988 (Act No. 
59 of 1988 ) read with GovernmentNotification No. MVA . 0589/CR1061/TRA - 2 , dated the 19th May 
1990 , do hereby Order as under . 


ORDER 


No. 256 /Addl. C. P./Traffic/Permanent/2019 , dated the 3rd December 2019. — All types of Motor 
Vehicles shall be prohibited in front of Metro Mall, R.Mall, and Nirmal Life Style mallon the L. B. 
S. Road and D Mart Mall , Mulund -Goregaon Link Road . Minimize the risk of obstructing public 
access due to illegal parking in the Mall area of Mulund traffic division with effect from 3rd 
December 2019 on the following roads towards 100 mtrs distance. 


Serial No. 


Name of Road 


Stretch 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Lal Bahadur Shashtri Road in 


Mangtram Junction Kapur Chowk Signal 


front of Metro Mall . 


2 


Lal Bahadur Shashtri Road in 


Bal Rajeshwar 


Maharana Pratap 


front of R Mall. 


Signal 


Chowk Signal. 


3 


Lal Bahadur Shashtri Road in 


Electric DP No. 


Airtel Gallery 

Signal. 


BDPW 0901 


front of Nirmal Life Style Mall . 
On Mulund -Goregaon Link 


4 


Gate No. 02 


Gate No. 01 


Road in front of D Mart Mall . 


Issued under my seal and signature on the 3rd day of December 2019. 


PRAVINKUMAR PADWAL ( I.P.S.), 
Addl. Commissioner of Police Traffic , 

Office , Worli , Mumbai. 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५ , २०१९ / अग्र. २८ - पौष ४, शके १९ ४१ 
जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांजकडून 

शुद्धिपत्र 
क्रमांक उपजि / भूसं / कार्या- ९/ प्र.क्र . ७५२/ २०१ ९.- महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रातील दिनांक २९ मे २०१९ रोजी प्रसिद्ध करण्यात 
आलेल्या प्रकरण क्रमांक उविअ / कावि / एलएक्यू / एसआर-१६ / २०१७ नुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ अंतर्गत कलम 
१२६ पोट -कलम ( ४ ) अन्वयेच्या भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ मधील कलम १९ च्या अधिसूचनेत नमूद मिळकतीच्या क्षेत्रात संयुक्त मोजणी अहवालानुसार दुरूस्ती करणे आवश्यक असून सदर 
वस्तुस्थितीच्या परिप्रेक्ष्यात खालीलप्रमाणे शुद्धिपत्र निर्गमित करण्यात येत आहे. 

गाव ओशिवरा , तालुका अंधेरी, जिल्हा मुंबई उपनगर 


या ऐवजी 


असे वाचावे 


नगर भूमापन क्रमांक 


नगर भूमापन क्रमांक 


आवश्यक जमिनीचे 
अंदाजित क्षेत्र चौ.मी. 

११२५३.०० 


आवश्यक जमिनीचे 

क्षेत्र चौ . मी . 
१३८७०.०० 


जुना १ पै , 


जुना १ पै, 


नवीन ७३ ९ पै 


नवीन ७३ ९ पै 


मुंबई, 
दिनांक १० डिसेंबर २०१ ९ . 


मिलिंद बोरीकर, 

जिल्हाधिकारी , 
मुंबई उपनगर जिल्हा . 


BY THE COLLECTOR MUMBAI SUBURBAN DISTRICT 


CORRIGENDUM 


No. SD /LAQ/off . 9 /P . No. 752 /2019.— Area mentioned needs correction as per Joint Measurement 
in notification under sub -section (4 ) of Section 126 of Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 read with Section 19 of Right to Fair Compensation and Transparency in Land 
Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 in Case No. SDO /WS/LAQ /SR - 16 /2017 
published on 29th May 2019 vide Maharashtra Government Gazette, in view of this, the following 
corrigendum is issued . 


Village Oshiwara , Taluka Andheri, Dist. Mumbai Suburban District 


IN LIEU OF 


READ AS 


CTS No. 


Approx . Area of 


CTS No. 


Area of required 


required Land 


Land 


(Sq . Mtrs .) 


( Sq. Mtrs . ) 


11253.00 


Old CTS No. 1 


13870.00 


Old CTS No. 1 ( pt.) 
New CTS No. 739 


( Pt . ) 


( Pt. ) 
New CTS No. 739 

(pt .) 


Mumbai, 
dated the 10th December 2019 . 


MILIND BORIKAR , 

Collector, 
Mumbai Suburban District . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९-२५, २०१९ / अग्र. २८- पौष ४ , शके १९ ४१ 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक उचिशा / पोल -२/ मनाई आदेश / का.वि . ५२५ / २०१९. - ज्याअर्थी, दिनांक ६ डिसेंबर २०१ ९ रोजी बौद्ध धर्मियांचे वतीने महापरिनिर्वाण 
दिन तसेच मुस्लिम धर्मियांचे वतीने बाबरी मशिद पतन दिन ( काळा दिवस) व हिंदु धर्मियांचे वतीने विजय दिन म्हणुन साजरा करण्यात येणार आहे. 

त्याचबरोबर गोवंशीय हत्येच्या संशयाने पीरलोटे, ता . खेड, तेथील ग्रामस्थांनी दिनांक २६ जानेवारी २०१९ रोजी रास्ता रोको आंदोलन करून तेथे 
बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर हल्ला केलेला आहे. त्यामुळे खेड तालुका व आजुबाजूच्या परिसरात तणावाचे 
वातावरण निर्माण झालेले आहे. 


जयगड -डिंगणी रेल्वे मार्गाचे कामकाज होऊ नये याकरिता त्या भागातील ग्रामस्थ वेळोवेळी आंदोलने करीत असतात . रत्नागिरी जिल्ह्यात 
पारंपरिक मच्छिमार व पर्ससीननेट मच्छिमार यांचेत सुरू असलेल्या मासेमारी वादाविरोधात देखील ठिकठिकाणी आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित 
करण्यात येत आहे. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरणासाठी भू- संपादनाचे काम चालू असून त्याकरिता देखील काही 
ठिकाणी ग्रामस्थांचा विरोध आहे . 

वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यात कोणत्याही प्रसंगी शुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता पोलीस अधीक्षक, 
रत्नागिरी यांनी त्यांचेकडील पत्र अ.क्र . २ अन्वये जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७(१ ) ( ३ ) अन्वये मनाई आदेश देणे 
आवश्यक आहे असे माझे निदर्शनास आणून दिले आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७( १) (३) सन १९ ५१ चा कायदा २२ वा नुसार 
मला मिळालेल्या अधिकारान्वये आदेश करतो की , दिनांक ५ डिसेंबर २०१९ रोजी ००.०१ ते दिनांक १९ डिसेंबर २०१९ रोजी २४.०० वा . पर्यंत 
जिल्ह्यात मुंबई पोलीस पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७(१ ) ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे . या आदेशान्वये वरील 
कालावधीत पुढील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे . 

( अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे, सोटे , तलवारी, बंदूका, सुरे, लाठ्या अगर कोणतीही वस्तू घेऊन 


फिरणे . 


. 


( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे . 
( क ) दगड किंवा इतर शस्त्रे , हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे. 
( ड ) सभ्यता अगर निती याविरूद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही 

वस्तू 
किंवाजिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे . 
( इ ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे . 
( फ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी गाणे , वाद्य वाजविणे. 

( ग) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विनापरवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे . 
मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबींकरिता लागू होणार नाहीत . 

( १ ) अंत्ययात्रा. 
( २ ) धार्मिक विधी, धार्मिक मिरवणूक , लग्न सोहळा, सामाजिक सण, शासकीय कार्यक्रम इ . 
( ३ ) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी . 

( ४ ) सार्वजनिक करमणुकीचीसिनेमागृह, रंगमंच इ. 
प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित 
उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतर उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू 
होणार नाही. 

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३ डिसेंबर २०१ ९ रोजी दिला. 


. 


दत्तात्रय भडकवाड , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

रत्नागिरी . 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५ , २०१९ / अग्र. २८ - पौष ४, शके १९ ४१ 

पोलीस उप आयुक्त , वाहतूक यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक पोउपआ/ वाह/ नमुं / २८ ९२/ २०१९. - ज्याअर्थी, रबाळे वाहतूक शाखेच्या हद्दीतील ठाणे- बेलापूर रोडवर रबाले एमआयडीसी पोलीस 
ठाणे समोरून मुलुंडकडे जाणारे रोडवर “ टी ” जंक्शन याठिकाणी रोड दुरूस्तीचे काम करावयाचे आहे. मुलुंड- ऐरोली मार्गे ठाणे- बेलापूर हायवेला 
जोडणारा मुख्य रस्ता असुन सदर रोडवरून नाशिक व गुजरात कडुन येणारी वाहने तसेच मुंबई परिसरातील वाहने ऐरोली मार्गे बेलापूर , पनवेल, 
पुणे , गोवा हायवेकडे जातात . सदर रोडवर जड अवजड, मल्टीएक्सल वाहने , लहान मोठ्या स्वरूपाची प्रवासी व मालवाहतूक करणारी खाजगी 
वाहने यांची मोठ्या प्रमाणात वाहतूक होत असते . सद्यःस्थितीत “ टी ” जंक्शन याठिकाणी रस्त्याचे काम चालु केल्यास मोठ्या प्रमाणात वाहतूक 
कोंडी होऊन नागरिकांना वाहतूक कोंडीच्या समस्येला सामोरे जावे लागणार असल्याची दाट शक्यता आहे ; 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन गृहविभाग क्र . एम.व्ही.ए-११६ / सीआर/ ३७/ टीआर , दिनांक २७ सप्टेंबर १ ९९ ६ चे अधिसूचनेनुसार मोटार वाहन 
कायदा कलम ११५, ११६ (१) ( अ ) ( ब) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, सुनिल लोखंडे, पोलीस उप आयुक्त , वाहतूक , 
नवी मुंबई पुढीलप्रमाणे आदेश करीत आहे . 

मुलुंड -ऐरोली मार्गे, नाशिक व गुजरात तसेच मुंबई परिसरातील वाहने ऐरोली मार्गे ठाणे- बेलापूर हायवे रोडवरून बेलापूर, पनवेल, पुणे, गोवा 
हायवेकडे जाणारी - येणारी जड अवजड, मल्टीएक्सल वाहने मोठी वाहने बसेस यांना “ प्रवेश बंदी " घोषित करण्यात येत आहे . 


पर्यायी मार्ग : 


मुलूंड -ऐरोली मार्गे, नाशिक व गुजरात कडून येणारी तसेच मुंबई परिसरातील वाहने ऐरोली मार्गे बेलापूर , पनवेल , पुणे, गोवा हायवेकडे जाणारी 
जड अवजड , मल्टीएक्सल व मोठी वाहने यांना रबाळे एमआयडीसी पोलीस ठाणे समोरील ठाणे-बेलापूर हायवे रोडवरून- भारत बिजली सिग्नल 
पटणी जंक्शन येथून उजवीकडे वळण घेऊन- एच. पी. गोडाऊन समोरून-दिवागांव सर्कलकडून मुंबई मध्ये तसेच मुंबईकडून मुलुंड-ऐरोली मार्गे 
रबाळे येथे येणारी जड अवजड, मोठी वाहने ही त्याउलट दिशेचेमार्गाने जातील . 

वरीलप्रमाणेची अधिसूचना दिनांक ६ डिसेंबर २०१९ रोजी पासुन ते दिनांक ५ जानेवारी २०२० रोजी पर्यंत अंमलात राहील. 

सदरची वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना ही जीवनावश्यक वाहने, पोलीस वाहने , फायर ब्रिगेड, रुग्णवाहिका व इतर अत्यावश्यक सेवेतील 
वाहनांना लागु होणार नाही. 


नवी मुंबई, 
दिनांक ६ डिसेंबर २०१ ९ . 


सुनिल लोखंडे , 


पोलीस उप आयुक्त ( वाहतूक ), 

नवी मुंबई. 


भाग एक ( को.वि.पु .) - २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९-२५, २०१९ / अग्र. २८- पौष ४ , शके १९ ४१ 

पोलीस उप आयुक्त ( शहरे), यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक ३७४१/ पोउआ ( शहरे )/वाहतूक/२०१९.-हजरत गौसूल आजम दस्तगीर यांचे पुण्यतिथी निमित्त “ जुलूस ए गौसिया ” ची मिरवणूक 
दिनांक ९ डिसेंबर २०१ ९ रोजी १४-०० वा . मिरवणूक काढण्यात येणार आहे. मिरवणूक नागपाडा वाहतूक विभागातील झुला हाऊस येथून सुरूवात 
होऊन मौलाना आझाद रोड- मदनपुरा -नागपाडा पोलीस ठाणे- सागर हॉटेल जंक्शन येथून - नो एंन्ट्रीमधून डिमटीमकर रोड-मस्तान तलाव समोरून -एस 
बु-हान के मार्ग- तेली मोहल्ला- मौलाना शौकतअली रोड- जे . जे. जंक्शन आय. आर. रोड- भेंडीबाजार जंक्शन -मोहमद अली रोड- चकाला जंक्शन 
क्रॉफर्ड मार्केट हज हाऊस- परतीचा मार्ग- डॉ . डी . एन. रोड - अब्दुल रहेमान स्ट्रीट-पायधूनी जंक्शन (पायधूनी पोलीस ठाणे ) -बनियन स्ट्रीट- अली 
उमर स्ट्रीट - मस्जीद स्ट्रीटने आय. आर . रोड येथे डावे वळण घेऊन -भेंडीबाजार जंक्शन - एस . व्ही . पी . रोड -चिमना बुचर स्ट्रीट – मौलाना 
शौकतअली रोड ( उजवे वळण घेऊन ) -हुजरिया स्ट्रीट मार्गे - मस्तान तलाव येथेविसर्जित होणार आहे. सदर कालावधीत वाहतुकीचे योग्य प्रकारे 
नियमन होण्यासाठी व पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी, मी , सोमनाथ घार्गे, पोलीस उप आयुक्त ( शहरे), वाहतूक शाखा, बृहन्मुंबई मोटार वाहन 
अधिनियम -१९ ८८ चे कलम ११५ ( १९ ८८ चा नियम ५ ९ ) व शासकीय अधिसूचना क्र . एमव्हीए ०५८९ /सीआर -१०६१ /टीआरए -२, दिनांक १९ 
मे १९९ ० या नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून याद्वारे खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. 

क्रमांक २५८ / तात्पुरता/ पोउआ / शहरे/ वा / २०१९ 
दिनांक ९ डिसेंबर २०१ ९ रोजी १४-०० ते दिनांक १० डिसेंबर २०१ ९ रोजी ०४-०० वाजेपर्यंत मिरवणुकीच्या दरम्यान पायधूनी वाहतूक 
विभागातील खालील रस्ते वाहतुकीसाठी बंद राहतील. तसेच सदर ठिकाणी. 

( १ ) जे . जे . जंक्शन ते पायधूनी जंक्शन मधील इ. रहिमतुल्ला रोड (पर्यायी मार्ग पी . डिमेलो रोड व डॉ . भडकमकर मार्ग) . 
( २ ) मांडवी जंक्शन ते चकाला जंक्शन या मधील महंमद अली रोड . (पर्यायी मार्ग पी . डिमेलो रोड ). 
( ३) भेंडीबाजार जंक्शन ते चिमणा बुचर स्ट्रीट मधील एस . व्ही . पी. रोड . 
( ४) पायधूनी जंक्शन ते भेंडीबाजार जंक्शन मधील इब्राहिम रहिमतुल्ला मार्ग. 
( ५ ) विरानी मार्ग, मौलाना शौकत अली जंक्शन ते मस्तान तलावा पर्यंत 
( ६ ) वाडीबंदर वाहतूक चौकी ते भेंडीबाजार जंक्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग. 


( ७ ) डिमटीमकर रोड (पर्यायी मार्ग –क्लेअर रोड ) . 


उत्तरेकडे जाणाऱ्या वाहतुकीस तसेच मिरवणूक हज हाऊस येथे येईपर्यंत दक्षिणेकडे जाणाऱ्या वाहतुकीस जे. जे. फ्लायओव्हर ब्रिजचा वापर 
करता येईल . 


सदर आदेश माझे सही शिक्यानिशी दिनांक ७ डिसेंबर २०१९ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहेत . 


सोमनाथ घार्गे, 
पोलीस उप आयुक्त ( शहरे ), 

वाहतूक , मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५ , २०१९ / अग्र. २८ - पौष ४, शके १९ ४१ 


eu 


BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE (CITY ), TRAFFIC , MUMBAI 


Order 


No. 3741/DCP /CITY / TR ./2019.— Whereas , it is considered necessary to ensure smooth flow of 
vehicular traffic and safety of pedestrians , during grand procession of “ Julus A.Gousia " passing 
through Zula Maidan -Moulana Azad Road -Madanpura -Nagpada Police Stn . Sagar Hotel Junction 
Dimtimkar Road by No Entry -by front of Mastan Talao - S . Burhan K. Marg - Teli Mohalla -Moulana 
Shoukat Ali Road - J . J. Junction I. R. Road - Bhendi Bazar -Mohammad Ali Road -Chakala Junction 
Crowfard Market Haj House -return route -Dr. D. N. Road -Abdul Raheman Street -Pydhunie 
Junction (Pydhunie Police Station )-Baniyan Street- Ali Umar Street-by Masjid Street left diverson 
at I. R. Road - Bhendibazar Junction - S . V. P. Road -Chimna Butcher Road -Moulana Shoukat Ali 
Road (by take diverson )- By Hujeria Street- closed at Mastan Talav , I , Somnath Gharge , 
Dy. Commissioner of Police (City ), Traffic Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred 
upon me under Section 115 ofM. V. Act 1988, (Act No. 59 of 1988 ) read with Government Notification 
No. MVA 0589/CR - 1061/TRA - 2 , dated 19th May 1990 do hereby order as under . 


No. 258 /DCP /CITY / TRAFFIC / Temp ./ 2019 . 


Following roads will be closed in PYDHUNIE TRAFFIC DIVISION for vehicular movement 
from 9th December 2019 on 14-00 hrs. to 10th December 2019 till 04-00 hrs . 


( 1) Ibrahim Rahimtulla Marg ( J. J. Junction to Mandavi Junction ) (Optional Road P. D mello 
Road D. B. Marg ). 

( 2 ) Mohd . Ali Road (Mandavi Junction to Chakala Junction ) (Optional Road P. D mello Road , 
D. B. Marg ). 

( 3 ) Ibrahim Rahimatulla Marg (Pydhonie Junction to Bhendi Bazar Junction ). 


( 4 ) S. V. P. Road ( Bhendi Bazar Junction to Chimna Butcher Street ). 


(5 ) Chimna Butcher Street to Mastan Talao . 


(6 ) Pydhunie Traffic Chowky to Bhendi Bazar Junction (S. V. P. Road ). 
(7 ) Dimtimkar Road (Optional Road Shephard Road -Clare Road ). 

Vehicles can use J. J. Flyover Bridge for go towards North Bond . They can use J. J. Flyover 
Bridge towards South Bond till procession come at Haj House . 

Issued under my seal and signature on this 07th day December 2019. 


SOMNATH GHARGE , 
Deputy Commissioner of Police (City ), 

Traffic , Mumbai. 


१४ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५, २०१ ९ / अग्र. २८ - पौष ४, शके १९ ४१ 

विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था कोंकण विभाग , नवी मुंबई यांजकडून 
वाचावे.- (१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ ( अद्ययावत सुधारणेसह ). 

( २) महाराष्ट्र सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.ना.पत / डी -४ / 

पतसंस्था / का.क . १५६/०७, दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ रोजीचे परिपत्रक . 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील पत्र क्र . प्रशासन / क. 

४ ९,१५६ / वेतन कपाती/ का . पद्धती / २००८ , दिनांक १० डिसेंबर २००८ . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , यांचेकडील जा . क्र . प्रशासन / वसुली अधिकारी / जप्त मालमत्ता/ कब्जाबंदी / 

२०० ९ , दिनांक २० मार्च २०० ९ . 
( ५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था यांचेकडील जा.क्र.ना.पत / डी -४ / पतसंस्था/ का.क./१५६ / ११, 

दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ चे परिपत्रक . 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र . पतसंस्था / सआ -५ / 

वसुली अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती/ ९/ २०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ७) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र . पतसंस्था/ सआ -५ / 

खर्च/ वसुली आदेश/ ८७२ / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 
( ८ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेकडील जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / 

वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेर नियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे परिपत्रक . 
( ९ ) जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांचेकडील जा.क्र . जिउनि / कृषिपत / कलम १५६ अधि / मुरली 

मनोपत / ४१९ ५/ २०१९ , दिनांक ७ जून २०१ ९ रोजीचे या कार्यालयास ( पुर्ततेसह प्राप्त दिनांक २६ नोव्हेंबर 
२०१९ ) रोजी प्राप्त झालेला प्रस्ताव. 

आदेश 


. 


क्रमांक विसनि / कोंकण / वि-७/ कलम १५६/ मुरली मनोहर ना . सह. पत / ०९ / सन २०१ ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , आप्पाराव घोलकर विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, 
कोकण विभाग, नवी मुंबई या आदेशाद्वारे जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांचेकडील वाचले क्र . ९ अन्वये श्री . मुरली मनोहर 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , खेड , जि . रत्नागिरी या संस्थेस क्र . ९ च्या प्रस्तावास अनुसरून संस्थेच्या थकीत कर्ज वसुलीसाठी सदर 
पतसंस्थेच्या खालील दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यांस विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी म्हणून संस्थेच्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१ ) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०७, २( एच ) व ( जे ) तसेच 
नियम १०७, खालील उप नियम ( ३), ( ५), ( ६), ( ७ ), (९ ), ( १० ), ( ११ ) व ( अपसेट प्राईस निश्चित करण्याची तरतूद वगळून ) नियम 
( १२), ( १३), ( १५ ), (१७), (१८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१९ ते 
दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत कर्ज वसुली करण्याच्या कार्यवाही पुरती खालील अटीस अधीन राहून शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अधिकाऱ्याचे नाव 

हुद्दा शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
(१ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 


अ.क्र . 


१ 


श्री . संदीप चंद्रकांत मोदी 


संस्थेचे शाखाधिकारी 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


संपूर्ण कोंकण विभाग 


अटी . 

(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १९ ६१ ते नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज 
वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून 
आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९९ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

व्यक्तीची बदली, नियुक्तीकिंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार 
आपोआप रद्द होतील . 


( ३ ) प्रस्तुत 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९ -२५ , २०१९ / अग्र. २८ - पौष ४, शके १९ ४१ 

( ४ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ५ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ६) वेतन प्रदान अधिनियम , १९ ३६ अन्वये करावयाची कपातीची मागणी संस्थेने मालकाकडे करावयाची आहे. परस्पर बँकांशी संपर्क साधून 
वेतनाची रक्कम कपात करण्यात येऊ नये . 

( ७ ) या आदेशान्वये नियुक्त वसुली अधिकाऱ्यांनी “ जप्त " केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास 
देण्यात येईल. तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करता येईल व ही जप्ती जारी ठेवतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व त्याखालील 
नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे . या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. 

( ८ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ नुसार वसुली 
अधिकारी यांना हुकूमनामा/ वसुली दाखला यामधील वसुलपात्र रक्कम व उपरोक्त नमूद हुकूमनाम्याच्या/ वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च 
( Cost of Process ) या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही रक्कम वसुली खर्च म्हणून थकबाकीदाराकडून वसूल करता येणार नाही . सदर खर्चाची 
आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची 
आहे . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर श्री . मुरली मनोहर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, खेड, 
जि . रत्नागिरी असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( १०) संस्थेने याप्रमाणे वसुली केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत प्रकरण निहाय हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील. संस्थेच्या 
नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकांना लेखापरीक्षण सुरू असताना पडताळणीसाठी / तपासणीसाठी सादर करणे बंधनकारक राहील . 

( ११) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या 
सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन 
भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १३) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. 

( १४) संस्थेने मुख्य कार्यकारी अधिकारी /व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 

सदरचे आदेश दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१९ पासून अंमलात येतील . 


ܙܙ 


. 


आप्पाराव घोलकर , 

विभागीय सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था, कोंकण विभाग, नवी मुंबई. 


. 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९-२५, २०१९ / अग्र. २८- पौष ४ , शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ७२७६ / २०१९.- श्रीमती एस . एन . सराफ , सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१९ ते दिनांक 
३० नोव्हेंबर , २०१ ९ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा, पुढील दिनांक १ डिसेंबर , २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून, दिनांक २७ नोव्हेंबर , २०१ ९ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २ डिसेंबर , २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसहीत मंजूर करणेत 
येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एस. एन. सराफ , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . एन. सराफ , ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या. 

श्रीमती एस . एन . सराफ , ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . के . के . घुले, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील. 


. 


अलिबाग, 
दिनांक २७ नोव्हेंबर, २०१ ९. 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ प्रशा / ७३०३/ २०१९.- श्रीमती एस . आर . बर्गे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , पनवेल यांची दिनांक २५ नोव्हेंबर, २०१९ 
ते दिनांक २६ नोव्हेंबर, २०१९ अशी २ दिवसांची वैद्यकीय रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एस. आर . बर्गे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . आर. बर्गे, ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या. 

श्रीमती एस. आर. बर्गे, ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . एस. पानसरे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, पनवेल यांजकडे राहील. 


. 


. 


अलिबाग , 
दिनांक २८ नोव्हेंबर , २०१ ९ . 


अ . सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १ ९-२५, २०१ ९/ अग्र. २८ - पौष ४, शके १ ९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ७२७२ / २०१ ९.- श्री . टी . एम. जहागीरदार , अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, माणगांव यांची 
दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१९ ते १६ नोव्हेंबर २०१९ रोजीची ४ दिवसांची वैद्यकीय रजा मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री . टी . एम. जहागीरदार , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यावर त्यांची अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, माणगांव 
म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ६५ (१) नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्री . टी . एम . जहागीरदार , हे अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, माणगांव या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहीले असते . 

श्री . टी . एम . जहागीरदार , अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहिल. 


अलिबाग, 
दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ७४७२ / २०१ ९.- श्रीमती पी . पी . बनकर , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , माणगांव , जिल्हा रायगड यांची 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१९ ते ७ डिसेंबर २०१९ अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, पुढील दिनांक ८ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून , दिनांक 
४ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ९ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्रीमती पी . पी. बनकर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-१, माणगांव, जि . रायगड म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्रीमती पी . पी . बनकर, हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या , तर जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , माणगांव, जि . रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहील्या असत्या . 

श्रीमती पी . पी . बनकर , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे. 
उपरोक्त कालावधीत कार्यभार श्री . एस. एम . बुक्के , जिल्हा न्यायाधीश-४ , रायगड - अलिबाग यांजकडे राहिल . 


~ 


अलिबाग , 
दिनांक २ डिसेंबर २०१ ९ . 


अ . सो . वाघवसे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ३ 


१८ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९-२५, २०१९ / अग्र. २८- पौष ४ , शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ७४४४ / २०१९.- श्रीमती एम. डी . खासनीस , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, पेण यांची दिनांक २ डिसेंबर २०१९ ते 
४ डिसेंबर २०१९ अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, मागील दिनांक १ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून , दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१९ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ५ डिसेंबर २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्रीमती एम . डी. खासनीस, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पेण म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्रीमती एम . डी . खासनीस, ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पेण, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या. 

श्रीमती एम . डी . खासनीस , ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एन . एस . काकडे, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पेण यांजकडे राहील. 


~ 


अलिबाग, 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१ ९ . 


अ . सो . वाघवसे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
रायगड - अलिबाग . 


. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ७४७५ / २०१९.- श्रीमती एस . जे. डोलारे , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , कर्जत यांची दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१९ ते 
२२ नोव्हेंबर २०१ ९ अशी एकूण ८ दिवसांची वैद्यकीय रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे. 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्रीमती एस . जे. डोलारे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , कर्जत म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्रीमती एस . जे. डोलारे , ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या. 

श्रीमती एस. जे. डोलारे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , कर्जत, ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने 
वेतन काढण्यात यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा कार्यभार श्री . एम. व्ही . तोकले, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , खालापुर यांजकडे राहील. 


अलिबाग , 
दिनांक २ डिसेंबर २०१ ९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


१ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५ , २०१९ / अग्र. २८ - पौष ४, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक रा. अ./ ७५२५ / २०१९.- श्रीमती एम . ए. आनंद , जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड- अलिबाग यांची दिनांक ४ डिसेंबर २०१९ ते ६ डिसेंबर 
२०१ ९ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्रीमती एम. ए. आनंद, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर , त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-२ , रायगड- अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 


आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्रीमती एम . ए. आनंद , ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर, जिल्हा न्यायाधीश -२, रायगड - अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या. 

श्रीमती एम . ए. आनंद, ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर. जी . मलशेट्टी, जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड- अलिबाग यांजकडे राहील . 
उपरोक्त न्यायीक अधिकारी हे जर गैरहजर असतील तर त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


. 


अलिबाग , 
दिनांक ४ डिसेंबर २०१ ९ . 


अ . सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ७४८५ / २०१९.- श्रीमती एफ . एफ . ईराणी, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, उरण यांची दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१ ९ ते १ डिसेंबर 
२०१ ९, अशी तीन दिवसांची वैद्यकीय रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्रीमती एफ . एफ . ईराणी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर , त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , उरण येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्रीमती एफ . एफ . ईराणी, ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर , दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, उरण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या. 

श्रीमती एफ . एफ . ईराणी, ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती व्ही. आर. कुलकर्णी सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, उरण यांजकडे राहील . 


. 


अलिबाग , 
दिनांक ३ डिसेंबर २०१ ९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९ -२५, २०१९ / अग्र. २८ - पौष ४, शके १९ ४१ 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Order 


No. Admn./3411/2019.— Shri S. A. Jamadar, Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class, Kankavli is granted earned leave for 1 day on 5th December 2019 and 
permission to leave head quarters from 4th December 2019 A.O.H. to 6th December 2019 B.O.H. 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Shri S. A. Jamadar, is reposted as Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class , Kankavli . 


Certified that, under note 2 below rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 , 
Shri S. A. Jamadar , would have been continued to an officiate as Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class , Kankavli had he not proceeded on leave as above . 


During the abovesaid leave period of Shri S. A. Jamadar , Civil Judge ( Junior Division ) and 
JudicialMagistrate , First Class , Kankavli the charge of the Court of the Civil Judge ( Junior Division ) 
and Judicial Magistrate , First Class , Kankavli and the charge of the Court of Joint Civil Judge 
( Junior Division ) and Judicial Magistrate First Class, Kankavli which is already kept with him 
vide office order referred to at Sr. No. 3 above from 4th December 2019 A.O.H. to 6th December 
2019 B.O.H. shall remain with Shri. B. B. Chouhan Civil Judge (Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class , Malvan . 


The Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First Class, Kankavli is directed to 
hand over the charge of his Court to the Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First 
Class , Malvan . The Civil Judge ( Junior Division ) and JudicialMagistrate First Class., Kankavli is also 
directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX 
of Civil Manual. 


Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 


S. D. JAGMALANI, 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


dated the 4th December 2019 . 


२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १ ९-२५, २०१ ९/ अग्र. २८ - पौष ४, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक बी -२ / ६५१९ / सन २०१९. -रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 


शिल्लक 
अर्जित 


नाव व पदनाम 


अर्जित 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 

मुख्यालय सोडणेचा 
कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

( ५ ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 


रजा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३) 


( ४ ) 


नाव व पदनाम 

( ६ ) 


१ 


श्री . एन . एस . मोमीन , 
जिल्हा न्यायाधीश-२ 
व अति . सत्र न्यायाधीश , 
रत्नागिरी. 


१ ९ ८ 
दिवस 
अर्जित 


दिनांक २ डिसेंबर 
२०१ ९ ते दिनांक 
७ डिसेंबर २०१ ९ 
पर्यंत ६ दिवस 


ची सुट्टी. 


रजा. 


दिनांक १ डिसेंबर २०१९ श्री . अ. अस . आवटे, 
व दिनांक ८ डिसेंबर २०१ ९ तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ 

व अति . सत्र 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१ ९ न्यायाधीश, 
अर्जित रजा.रोजीचे कार्यालयीन खेड यांजकडे दिनांक 
वेळेनंतर-पासून ते दिनांक ९ ३० नोव्हेंबर २०१ ९ 
डिसेंबर २०१ ९ रोजीचे रोजीचे कार्यालयीन 
कार्यालयीन 

वेळेनंतरपासून ते 
वेळेपूर्वीपर्यंत . 

दिनांक २ डिसेंबर २०१ ९ 
चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंतचा 
पदभार ठेवणेत येत 
आहे . 


* * 


** 


श्री . ला . द. बिले , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांचेकडे दिनांक २ डिसेंबर २०१ ९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ९ डिसेंबर २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचेन्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झाल्याचेप्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविण्याचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी , 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


रा . न. जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

रत्नागिरी. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९-२५, २०१९ / अग्र. २८- पौष ४ , शके १९ ४१ 

जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आस्था. बी -२/ ६५ ९ ० / सन २०१९. -रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तित 
नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तित रजा मागितलेचा 

रजा 

दिनांक 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 

मुख्यालय सोडणेचा 
कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

( ५ ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


नाव व पदनाम 

( ६ ) 


१ 


दिनांक ८ डिसेंबर २०१ ९ 


श्रीमती वृ. दि . साळवे, 
२ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
व न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग-१, खेड . 


३२ 
दिवस 
अर्जित 


ची सुट्टी. 


दिनांक ५ डिसेंबर 
२०१ ९ ते दिनांक 
७ डिसेंबर २०१ ९ 
पर्यंतचा ३ दिवस 
अर्जित रजेचा अर्ज . 


श्रीमती पी . पी . खापे , 
सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर) व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१, 
खेड. 


रजा. 


दिनांक ४ डिसेंबर २०१ ९ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक ९ डिसेंबर 
२०१ ९ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत . 
दिनांक ८ डिसेंबर २०१ ९ 


२ 


श्रीमती जे . जे. माने , 
दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग-१, चिपळूण. 


४५ 
दिवस 
अर्जित 


ची सुट्टी. 


दिनांक ९ डिसेंबर 
२०१ ९ ते दिनांक ११ 
डिसेंबर २०१ ९ पर्यंतचा 
तीन दिवसांचा अर्जित 
रजेचा अर्ज . 


श्री . व्ही . ओ. जाधव , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, 
चिपळूण . 


रजा 


दिनांक ७ डिसेंबर २०१ ९ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक १२ डिसेंबर 
२०१ ९ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वापर्यंत . 
दिनांक १ डिसेंबर २०१ ९ 


३ . 


७ 


ची सुट्टी. 


श्री . एस . एस . पचंडी , 
३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
व न्यायदंडाधिकारी 

खेड . 


दिवस 
अर्जित 


दिनांक २ डिसेंबर २०१ ९ 
ते ४ डिसेंबर २०१९ 
पर्यंतचा तीन दिवसांचा 
अर्जित रजेचा अर्ज . 


श्रीमती पी . पी . खापे , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी 

खेड . 


रजा 


दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१ ९ 
रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
५ डिसेंबर २०१९ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 


वर्ग-१, 


वर्ग-१ , 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचेन्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झाल्याचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी, 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१ ९ . 


ला . द. बिले , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश, 

रत्नागिरी . 


२३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९ -२५ , २०१९ / अग्र. २८ - पौष ४, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /(टीसी)/ ४३३७ / क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / २०४० /(टीसी ) / 
२०१९ -२० / सन २०१ ९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , ४३३५ / २०१ ९-२० / सन २०१ ९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , रतन पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
व्हिला सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , फायनल प्लॉट नं . ५० , की , निठकंठ प्राजक्त सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, फायनल 
सब प्लॉट नं . २ , पनवेल , ता . पनवेल, जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक प्लॉट नं . ७२ बी, पनवेल, ता . पनवेल, जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक 
आरजीडी /पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /( टीसी) / ४३३७ / २०१९ -२० / सन आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /(टीसी) / ४३३५ / २०१ ९-२० / सन 
२०१९, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१९ ने ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१९ ने ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा २४ ) च्या कलम ९ (१ ) आणि संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा २४ ) च्या कलम ९( १ ) आणि 
कलम १५४( ब)( २) अन्वये नोंदण्यात आली असून उपरिनिर्दिष्ट कलम १५४( ब)( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आली असून उपरिनिर्दिष्ट 
अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असे असून उप १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 

आले आहे . 


. 


पनवेल, 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१९ . 


बालाजी वाघमारे, 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल . 


पनवेल, 
दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


बालाजी वाघमारे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , ता . पनवेल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी) / ४३३६ / 
२०१ ९-२० / सन २०१९ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , निळकंठ 
वंदन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , फायनल प्लॉट नं . ४०७, 
पनवेल , ता . पनवेल, जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी) / ४३३६ / २०१९ -२० / सन २०१ ९ , दिनांक 
२५ नोव्हेंबर २०१ ९ ने ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम 
१५४ ( ब)( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आली असून उपरिनिर्दिष्ट 
अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस -विभाग , मुंबई 

यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएस / जीएनएल / ओ / ११११८ / २०१९ -२०२० / 
सन २०१९. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम -विभाग , मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , साई संपन्न प्रिमायसेस को - ऑपरेटिव्ह 
सोसायटी लि ., प्लॉट नं . २५२/ बी , विक्रोळी बस डेपो मागे , 
विक्रोळी ( पूर्व ),मुंबई ४०० ०८३ ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा २४ ) यांच्या कलम ९( १ ) उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ 
चा नियम १० (१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


राजेश लव्हेकर , 


बालाजी वाघमारे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , ता . पनवेल . 


नवी मुंबई , 
दिनांक ३ डिसेंबर २०१ ९ . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , एस-विभाग, मुंबई. 


पनवेल , 
दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५, २०१ ९ / अग्र. २८ - पौष ४, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एस -विभाग , मुंबई उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई पश्चिम उपनगरे , 
यांजकडून 

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा , मुंबई 
अधिसूचना 

यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएस / जीएनएल / ओ / २१८० / ११११ ९ / २०१९ 

अधिसूचना 
२०२० / सन २०१९. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम -विभाग, मुंबई क्रमांक मुंमं / उपनि / ससं . ( मु . प . उ.)/ बी -१/ ६७३९ / 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , साई इन्क्लेव प्रिमायसेस २०१९ . याद्वारे अधिसूचित करण्यांत येते की , न्यु साने गुरूजी नगर 

को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी लि ., सीटीएस नं . २५२ / ओ, हरीयाली व्हिलेज , को - ऑप. हौसिंग सोसायटीज फेडरेशन लि ., सी.टी.एस. नं . ४७/ 
विक्रोळी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०८३ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था ४८ , पहाडी गोरेगांव (प.), मुंबई ४०० १०४ , क्रमांक एमयुएम / 

अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या एमएचएडी / १३४८६ / २०१ ९-२० , दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१९ ही संस्था 
कलम ९( १) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम 
सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

क्रमांक २४ ) यांचा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे 
सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
करण्यात आले आहे . 

संस्था नियम १ ९ ६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

सर्वसाधारण ” असून उप वर्गीकरण “ इतर ” असे करण्यात आले 
राजेश लव्हेकर, 

आहे . 


“ 


“ 


नवी मुंबई , 
दिनांक ३ डिसेंबर २०१ ९ . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, एस-विभाग , मुंबई . 


बजरंग जाधव . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


मुंबई , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१९ . मुंबई पश्चिम उपनगरे, मुंबई 

गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मंडळ , म्हाडा, मुंबई . 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, बुलडाणा यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक उपनि / ससं / मुंशपुउकोमं / बी -१/ १७६३ / २०१ ९. याद्वारे 
अधिसूचित करण्यांत येत आहे की , वेस्टर्न हाईट्स सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित , दिनशॉ पेटीट मार्ग, चव्हाण मसाले शॉपजवळ , 
काळाचौकी, मुंबई ४०० ०३३, नोंदणी क्रमांक एमयूएम /एमएचएडीबी / 
एचएसजी/(टीसी)/ ६९ / २०१९-२०२० ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
यांच्या कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१९ ६१ याचा नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


क्रमांक वसुली / कलम १५६/ श्री . कानडजे / आदेश रद्द / ५१५८ / 
१ ९. - मी , डॉ . महेन्द्र चव्हाण , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
बुलडाणा, मला प्राप्त अधिकारानुसार या कार्यालयाचे आदेश क्र . 
वसुली / कलम १५६ / अधि . प्रदान / २७८ ९ / १९, दिनांक २ जुलै २०१ ९ 
अन्वये श्री . नंदकिशोर साहेबराव कानडजे,विशेष वसुली अधिकारी , 
अनुराधा अर्बन को - ऑप . बँक लि ., चिखली यांना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये दिनांक ३१ मार्च 
२०२० पर्यंत प्रदान करण्यात आलेले अधिकार रद्द करीत आहे . 

सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ४ 
डिसेंबर २०१९ रोजी निर्गमित करीत आहे . 


राजेंद्र गायकवाड , 


मुंबई , 
दिनांक २ डिसेंबर २०१९ . 


डॉ . महेन्द्र चव्हाण, 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
( मुंबई शहर , पूर्व उपनगरे व 

कोकण मंडळ कार्यक्षेत्र ) 
कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मुंबई. 


जिल्हा उप निबंधक, 
सहकारी संस्था , बुलडाणा. 


मंडळ / म्हाडा , 


२५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १ ९-२५ , २०१ ९/ अग्र. २८ - पौष ४, शके १९ ४१ 

उपविभागीय अधिकारी, चिपळूण 
तालुका चिपळूण , जिल्हा रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 

क्रमांक एलएक्यु / एसआर/ १८५/ २०१ ९. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईमिळण्याच्या 
आणि पारदर्शकता हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) यांच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ-२,दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ 
( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे असे सूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या 
खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता 
भूसंपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याआर्थी, एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी मौजे गांग्रई ता. चिपळूण, जि . रत्नागिरी येथील साठवण तलाव योजनेच्या सी मुख्य कामे 
अंतर्गत धरणतळ, सांडवा, प्रवेश व पुच्छ कालवा विमोचक व पोहोच रस्ता साठी भूसंपादन होत असून यात यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिन संपादन करण्याचा, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रत्नागिरी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा 
उद्देश आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमान्वये प्रकरण दोनमध्ये देण्यात आलेल्या, सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचेनिर्धारण 
करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधीतील तरतुदी विचारात घेता , समुचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे 
निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे. 

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्रामस्तरावर किंवा 
वॉर्डस्तरावरील संबंधीत पंचायत , नगरपालिका किंवा यथास्थिती , महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनियम करून अशा शासनाकडून अधिसूचनेद्वारे 
विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रितीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी 

तरतूद उक्त 
अधिनिमयाच्या कलम ४ च्या पोट - कलम ( १ ) मध्ये करण्यात आली आहे . 

त्याअर्थी आता, उपरोक्त कायद्याचे कलम ३ चे पोट- कलम ( ई) प्रमाणे, जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांना समुचित शासन म्हणून अधिसूचित 
करण्यात आले आहे आणि कलम ३ चे पोट- कलम (ग) नुसार जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांनी त्यांचे वतीने पुढील कार्यवाही करण्यासाठी उपविभागीय 
अधिकारी, चिपळूण यांना प्राधिकृत केलेले आहे. सबब, याद्वारे उपविभागीय अधिकारी, चिपळूण असे अधिसूचीत करीत आहे की, बाधित क्षेत्रामध्ये 
भाकर सेवा संस्था, मु . पो . कोंडये, ता.लांजा, जि.रत्नागिरी यांच्याकडून, भूमीसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ मध्ये विहित केलेल्या रितीने दिनांक १८ डिसेंबर २०१ ९ पासून सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करण्यात येईल. 

अनुसूची 
भूसंपादन संस्थेचे नाव : -जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, सिंचन भवन, कुवारबाव, रत्नागिरी. 
प्रयोजन -मौजे गांग्रई, ता. चिपळूण, जि . रत्नागिरी येथील साठवण तलाव योजनेच्या सी -मुख्य कामे अंतर्गत धरणतळ , सांडवा, प्रवेश व पुच्छ 
कालवा विमोचक व पोहोच रस्ता साठी भूसंपादन. 
गावाचे नांव : -मौजे गांग्रई, तालुका चिपळूण , जिल्हा रत्नागिरी . 
एकूण क्षेत्र ( हे.आर ) : - ३०.७३.०७ हे. आर. 


-܀ 


~ 


अ.क्र . 


जमिनीचे 


संपादन करावयाच्या क्षेत्राच्या चतुःसीमा 


गट नंबर 


पश्चिम 


उत्तर 


दक्षिण 


१ 


३४९ पै 


पूर्व 
३५८१ , ३४ ९ पै 
३५ ९ पै 


४१८ पै 


३७३ पै 


४१७ पै 
३४९ पै 


३४ ९ पै 


२ ३५८ पै 

३७१ पै 


३ 


३७० पै 


३५८ पै 


३७३ , ३७१ पै 
३७ ९ पै , ३८० पै 
३७५ पै, ३७६ पै 


४ 


३७२ पै 


३७२ पै, ३७६ पै 
३७३ पै, ३७४ पै, 
४११ पै, ४०८ पै 


३७१ पै 


३५८ पै 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९-२५, २०१९ / अग्र. २८- पौष ४ , शके १९ ४१ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


५ 


३७३ पै 


३७२ पै 


४१४ पै, 


३४९ पै , ३५८ पै 


३७४ पै 


६ 


३७४ पै 


३७२ पै 


४१४ पै 


३७३ पै 


३७२ पै 


७ 


३७५ पै 


३७६ पै 


४०८ पै, ४० ९ पै, ३७७ 


३७७ पै 


८ 


३७६ पै 


३७६ पै 


३७६ पै 


९ ३७७ पै 


३७८ पै 


४०० पै 


१० ३७८ पै 


३८२ पै , ३८० पै 


११ ३८० पै 
१२ ३८२ पै 


३७५ पै 

३७२ पै 
४०९ पै , ४१० पै, ४०७ पै, ३७५ पै 
४०६ पै , 
३७७ पै, ३७५ पै 

३७८ पै 
३७८ पै 

३८० पै 
३७८ पै 

३८० पै 
३ ९९ पै 

३८२ पै 
३ ९९ पै 

३८३ पै 


३८२ पै 
३८३ पै 


३९९ पै , ३८३ पै 
३८२ पै 
३८३ पै 
३८४ पै 


१३ ३८३ पै 


३८३ पै 


१४ 


३८४ पै 


३८४ पै 


३८५ पै 


१५ ३८५ पै 


३८५ पै 


३ ९९ पै 


३८४ पै 


३८६ पै 


३८६ पै 


३ ९९ पै 


३८५ पै 


३८६ पै 


३ ९ ६ पै 


४०२ पै 


४०१ पै 


३ ९ ६ पै 


१६ ३८६ पै 
१७ ३ ९ ६ पै 
१८ 

३ ९ ८ पै 
१ ९ ३ ९९ पै 


४०० पै , 
३ ९९ पै 


३८६ पै 


४०० पै 


३ ९ ८ पै 


४०० पै 


३७७ पै, ३८२ पै 


३ ९ ८ पै 


३८३ पै , ३८४ पै, 
३८५ पै, ३८६ पै 
३ ९९ पै , ३ ९ ८ पै 
४०० पै 


२० 


४०५ पै , ४०१ पै 


३७७ पै 


४०० पै 
४०१ पै 


२१ 


४०५ पै 


४०० पै 


४०० पै , ३ ९ ६ पै 
४०२पै , ४०१ पै 
४०१ पै, ४०३ पै 


२२ ४०२ पै 


३ ९ ६ पै 


४०१ पै 


४०१ पै 


२३ 


४०४ पै 


४०१ पै 


४०४ पै 


४०५ पै 


४०४ पै 


२४ 


४०५ पै 


४०५ पै 


४०६ पै 


४०४ पै 


४०१ १, ४०० पै, ३७७ पै 
४०५ पै, ४०६ पै 


२५ 


४०६ पै 


४०६ पै 


४०७ पै 


४०५ पै 


२६ 


४०७ पै 


३७७ पै 


४०७ पै 


४१० पै 


४०६ पै 


२७ 


४०८ पै 


३७२ पै 


४०८ पै 


४११ पै 


४० ९ पै 


२८ ४० ९ पै 


३७७ पै 


४० ९ पै 


४०८ पै 


४१० पै 


२ ९ 


४१० पै 


३७७ पै 


४१० पै 


४० ९ पै 


४०७ पै 


३० ४११ पै 


३७२ पै 


४११ पै 


४२६ पै, ४१२ पै 


४०८ पै 


३१ 


४१२ ब पै 


४२६ पै 


४१२ ब पै 


४१२ क पै 


४११ पै 


३२ 


४१२ क पै 


४१३ ब पै 


४१२ ब पै 


४१३ अ पै 


४२६ पै 


३३ 


४१३ अ 


४१३ ब पै, ४१४ पै 


४१५ पै 


४१६ पै 


४१२ क पै 


" 


३४ 


४१३ ब 


४१४ पै 


४१२ क पै 


४१३ अ पै, ४१४ पै 


४२६ पै 


३५ 


४१४ पै 


३७४ पै, ३७३ पै, ३४ ९ पै 


नाळा 


३७४ पै 


" 


४१६ पै, ४१३ अ पै 
४१३ ब पै, ४२६ पै 


३६ 


४१५ पै 


४१३ अ पै 


४१५ पै 


४१६ पै 


४१२ ब पै 


३७ 


४१६ पै 


४१४ पै 


४१६ पै 


४१७ पै 


४१३ अ पै 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १ ९-२५ , २०१ ९/ अग्र. २८ - पौष ४, शके १ ९ ४१ 


२७ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


३८ 


४१७ पै 


नाळा , 


४१७ पै 


४१८ पै 


४१६ पै 


३ ९ 


४१८ पै 


३४ ९ पै 
नाळा , ३४ ९ पै 
४१ ९ पै 


४१९ पै 


४१९ पै 


४१७ पै 


. 


४० 


४१ ९ पै 


४१९ पै 


४२७ अ पै 


४१७ पै 


४१ 


४२० पै 


४२७ अ पै 


४२० पै 


४२१ पै 


४१९ पै 


४२ 


४२३ पै 


४२० पै , ४२७ अ पै 


४२१ पै 
४२३ पै 


४३ 


४२१ पै 
४२३ पै 
४१४ पै 


४२१ पै 
४२३ पै 
४१२ ब पै 


४२९ पै 


४२१ पै 


४४ 


४२६ 


४१२ क पै, ४१३ ब पै 


४११ पै 


४५ 


४२७ अ पै 


४२७ अ पै 


४२० पै 


४२१ पै 


४१९ पै 


४६ 


४२९ पै 


४२९ पै 


४२९ पै 


४३२ पै 


४२३ पै 


४७ 


४३२ पै 


४३२ पै 


४३२ पै 


४२९ पै 


४८ 


४४१ पै 


४४१ पै 


४५७ पै 


४ ९ 


४४२ पै 


४४२ पै 


४४१ पै 


४३२ पै 
४४१ पै 
४४२ पै 
४४३ पै 
४५३ पै 
४५७ पै 


५० 


४४३ पै 


४४३ पै 


४४२ पै 


४४१ पै 
४४३ पै 
४४३ पै , ४४५ पै 
४५३ पै 
४४१ पै 


५१ ४५३ पै 


४५३ पै 


४४१ पै 


५२ 


४५७ पै 


४५७ पै 


४६३ पै 


४६३ पै 


४६३ पै 


४६४ पै 


४५७ पै 
४६३ पै 


४६४ पै 


४६४ पै 


४६५ पै 


५३ ४६३ पै 
५४ ४६४ पै 
५५ ४६५ पै 
५६ ४६६ पै 


४६५ पै 


४६५ पै 


४६६ पै 


४६४ पै 


४६६ पै 


४६६ पै 


४७१ पै 


४६५ पै 


५७ 


४७१ पै 


४७१ पै 


४७१ पै 


४७२ पै 


४६६ पै 
४७१ पै 


५८ 


४७२ पै 


४७२ पै 


४७५ पै 


४७२ पै 
४७५ पै 


४७५ पै 


४७६ पै 


४७२ पै 


४७५ पै 
४७६ पै 


६० 


४७६ पै 


४७६ पै 


४७८ पै 


४७५ पै 


६१ 


४७८ पै 


४७६ पै 


४७७ पै , ४७८ पै 


४७९ पै 


४७६ पै 


. 


दोणवली रस्ता 


४७९ पै 


६०० अ पै 


६२ 

४७ ९ पै 
६३ ५५१ पै 


५५१ पै 
५५१ पै 


४७ ९ पै 


४७९ पै , ५५१ पै 


४७ ९ पै 


६४ 


६०० / अ पै 


६०० अ पै 


६०० अ पै , ४७९ पै 


६०० अ पै 


६०० अ पै 


प्रविण ज्ञा . पवार , 


चिपळूण, दिनांक १८ डिसेंबर २०१९ 


उपविभागीय अधिकारी , चिपळूण . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNIROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


